Reg.No. NPCITY /236/2018-20 . 


AN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शके १ ९ ४१ 


वर्ष ६ , अंक ८ ] 

किंमत : रुपये ८.०० 
गुरूवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २०-२६ , २०२०/ फाल्गुन १-७ , 

[ पृष्ठे १९ , 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजुर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 

त्याअर्थी, मी, निर्मला राशिनकर - यमगर , मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु- बांधकाम विभाग-३२९ - २०२०. 


महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५ -यु.डी.१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती दिनांक २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.६० हे. आर जमीन श्री . डॉ . बिरबल चंदुसिंग पवार, रा . पुसद 
यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.६० हे . आर जमीन श्री . डॉ . बिरबल चंदुसिंग पवार , रा . पुसद 
यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 


अ.- एक - अ -१ ( १७८ ९ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६ , २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात. वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT- ORDER 


No. MCP- PWD- 329-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR -95 -UD - 13 , dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 

The Municipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1 , S.No. 33/2 area measuring 0.60 H. A. of 
Shri Dr. Birbal Chandusing Pawar, Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development Plan of 
Pusad Town . 

The said part of Mauje Pusad Khand - 1, S. No. 33/2 area measuring 0.60 H. A. of Shri Dr. Birbal 
Chandusing Pawar, Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential Zone 
in development plan of Pusad Town . 

The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for sanction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३१ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजुर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचेनिश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


३ 


त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर,मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग -३३१-२०२०. 


१ ९९ ८ अन्वये 


महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचेक्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३ दिनांक २६ मे 

पुसद 
शहराची विकास योजना मंजुर केलेली असून ती दिनांक २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.६२ हे . आर जमीन श्री . डॉ . राम लिंबाजी राठोड , रा . पुसद 
यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजुर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.६२ हे. आर जमीन श्री . डॉ. राम लिंबाजी राठोड , रा . पुसद 
यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद 

यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात . वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

DRAFT -ORDER 


No. MCP- PWD - 331-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 - CR - 95 -UD - 13, dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 

The Municipal Council , Pusad vide its General Body resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1, S.No. 33/2 area measuring 0.62 H. A. of 
Shri Dr. Ram Limbaji Rathod , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development Plan of 
Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 1 , S. No. 33/2 area measuring 0.62 H. A. of Shri Dr. Ram 
Limbaji Rathod , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential Zone in 
Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for sanction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR- YAMGAR, 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजुर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचेनिश्चित झाले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे 


त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर, मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग- ३३३-२०२०. 


महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस-२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती दिनांक २६ जुलै १ ९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद, पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.९ २ हे . आर जमीन श्री . डॉ . विजय लक्ष्मीनारायण जाजू , 
रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.९ २ हे . आर जमीन श्री . डॉ . विजय लक्ष्मीनारायण जाजू , 
रा. पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 


वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात. वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


५ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

DRAFT -ORDER 


No. MCP- PWD - 333-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR - 95 -UD - 13 , dated 26th 
May 1998 and came into force from26th July 1998. 


The Municipal Council , Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1 , S.No. 33/2 area measuring 0.92 H. A. of 
Shri Dr. Vijay Laxminarayan Jaju , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development Plan of 
Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 1 , S. No. 33/2 area measuring 0.92 H. A. of Shri Dr. Vijay 
Laxminarayan Jaju , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential Zone 
in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for sanction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजुर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर ,मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग -३३५-२०२० . - 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १ ९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणेकिरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 
अ .- एक- अ-२ ( १७८ ९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.९ २ हे . आर जमीन सौ . विणा कमलकिशोर काकाणी, 
रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे. 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. ३३/२ मधील ०.९ २ हे. आर जमीन सौ . विणा कमलकिशोर काकाणी, 
रा . पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी . 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद, पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत प्राप्त 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 


: 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३६. 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD - 335-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR - 95 -UD - 13 , dated 
26th May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council , Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under. 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1, S.No. 33/2 area measuring 0.92 H. A. of 
Sau . Vina Kamalkishor Kakani, Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development Plan of 
Pusad Town . 


The said part ofMauje Pusad Khand - 1 , S. No. 33/2 area measuring 0.92 H. A. of Sau . Vina Kamalkishor 
Kakani, Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential Zone in Develop 
ment Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 


The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette. 

The suggestions or objections received within stipulated timewould be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३७ . 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचेदिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे 

त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर, मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 


प्रारुप आदेश 


दिनांक २६ 


१ ९९ ८ अन्वये 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग - ३३७-२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, मे 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९८ पासून अंमलात आली आहे . 

नगर परिषद, पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणेकिरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १०/४ मधील ०.४० हे . आर जमीन श्री . सुनिल गजानन वटटमवार , 
रा. पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १०/४ मधील ०.४० हे . आर जमीन श्री . सुनिल गजानन वटटमवार , 
रा. पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी . 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापूर्वीविहित मुदतीत प्राप्त 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर - यमगर , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD- 337-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No. TPS - 2795-1267 -CR - 95 -UD - 13 , dated 
26th May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 10/4 area measuring 0.40 H. A. of 
Shri Sunil Gajajan Vattamwar , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development Plan of 
Pusad Town . 


The said part ofMauje Pusad Khand- 2 , S. No. 10/4 area measuring 0.40 H. A. of Shri Sunil Gajajan 
Vattamwar, Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential Zone in 
Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council , Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer, 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचेदिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 

त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर , मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग -३३९ -२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५-यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. ९/ १ मधील ०.५४ हे . आर जमीन श्री . राजेश विष्णूपंत पिवळटकर व इतर, 
रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. ९/ १ मधील ०.५४ हे . आर जमीन श्री . राजेश विष्णूपंत पिवळटकर व इतर , 
रा . पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 


वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


९ 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी विहित मुदतीत प्राप्त 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर - यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


DRAFT -ORDER 


No. MCP- PWD - 339-2020. 


, 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR-95 - UD- 13, dated 
26th May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 

The Municipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 9/1 area measuring 0.54 H. A. of 
Shri Rajesh Vishnupant Piwalatkar and other, Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Devel 
opment Plan of Pusad Town . 

The said part of Mauje Pusad Khand - 2 , S. No. 9/1 area measuring 0.54 H. A. of Shri Rajesh Vishnupant 
Piwalatkar and other , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential 
Zone in Development Plan of Pusad Town . 

The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR -YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 


अ .-एक- अ -३ (१७८ ९ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर ,मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग -३४१-२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली 

असून 

ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . 
नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -२ मधील शेत स.नं. ८/२ व ८/१ अ मधील आरक्षण क्रमांक ८० हायस्कुल व आरक्षण क्रमांक ८४ 
बेघरासाठी घरेकरीता एकूण क्षेत्र ८२३२.०० चौ . मी . जमिन श्री . दिनेशचंद्र जगदिशचंद्र लढ्ढा व इतर १ , रा. दिग्रस यांच्या मालकीचे असून पुसद 
शहराचा मंजुर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये आरक्षण क्रमांक ८० हायस्कुल व आरक्षण क्रमांक ८४ बेघरासाठी घरेकरीता आरक्षित दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. ८/२ व ८/१ अ मधील आरक्षण क्रमांक ८० हायस्कुल व आरक्षण क्रमांक ८४ 
बेघरासाठी घरेकरीता आरक्षित असलेले एकूण क्षेत्र ८२३२.०० चौ . मी . जमिन श्री .दिनेशचंद्र जगदिशचंद्र लढ्ढा व इतर १ , रा. दिग्रस यांच्या 
मालकीच्या जागेवरील आरक्षण क्रमाक ८० हायस्कुल व आरक्षण क्रमांक ८४ बेघरासाठी घरेकरीता असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा 
निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी . 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे . 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात. वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD- 341-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 - CR- 95- UD- 13, dated 
26th May 1998 and came into force from 26th July 1998. 

The Municipal Council , Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 8/2 & 8/1 A reserved No. 80 “High 
School” & reserved No. 84 “ Housing for dis houses” Total area measuring 8232.00 Sq . mt. of Shri 
Dineshchandra Jagdishchandra Laddha and other 1 , Digras reserved for “High School” & “Housing for 
dis houses” Zone in sanction Development Plan of Pusad Town . 

The said part ofMauje Pusad Khand -2 , S.No. 8/2 & 8/1 A reserved No. 80 “ High School” & reserved 
No. 84 “ Housing for dis houses ” Total area measuring 8232.00 Sq. mt. of Shri Dineshchandra 
Jagdishchandra Laddha and other 1 , Digras may be excluded from " High School” & “ Housing for dis 
houses” Zone and included in the Residential Zone in Development Plan of Pusad Town . 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


११ 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objection and suggestion in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer, 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचेदिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे 

त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 


प्रारुप आदेश 


क्रमांक नपपु- बांधकाम विभाग- ३४३-२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस-२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १ ९९८ पासून अंमलात आली आहे . 

नगर परिषद, पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-१ मधील शेत स.नं. १३ मधील आरक्षण क्रमांक २८ “ हाऊसिंग फॉर डिस् हाऊसेस ” करीता 
आरक्षित २.७३ हे . आर जमीन किरण धृवनारायण बगडे व इतर १, रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या 
नकाशामध्ये आरक्षण क्रमांक २८ “ हाऊसिंग फॉर डिस् हाऊसेस " क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं .१३ मधील आरक्षण क्रमांक २८ “ हाऊसिंग फॉर डिस् हाऊसेस ” करिता 
आरक्षित २.७३ हे.आर जमीन किरण धृवनारायण बगडे व इतर १, रा पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील आरक्षण क्रमाक २८ “ हाऊसिंग फॉर डिस् 
हाऊसेस ” क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी . 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद, पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात . वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर-यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT -ORDER 


No. MCP- PWD- 343-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No. TPS - 2795-1267- CR - 95 -UD - 13 , dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 

The Municipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1, S.No. 13 area measuring Reservation No. 
28 “Housing for Dis Houses ” 2.73 H. A. of Shri Kiran Dhurvnarayan Bagde & other 1, Pusad reserved for 
Reservation No. 28 " Housing for Dis Houses” in sanction Development Plan of Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 1 , S.No. 13 area measuring Reservation No. 28 “ Housing for 
Dis Houses” 2.73 H. A. of Shri Kiran Dhurvnarayan Bagde & other 1 , Pusad may be excluded from Reser 
vation No. 28 “ Housing for Dis Houses ” and included in the Residential Zone in Development Plan of 
Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council , Pusad . 

The objection and suggestion in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४५ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

चे कलम ३७ 

अन्वये 

पुसद शहराच्या 
मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर ,मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग- ३४५-२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी.१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


१३ 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं. १७ मधील आरक्षण क्रमांक २० गार्डन करीता ०.२३५० हे.आर जमीन 
श्री . किरण धृवनारायण बगडे व इतर १ , रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये “ गार्डन ” क्षेत्रासाठी 
दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -१ मधील शेत स.नं .१७ मधील आरक्षण क्रमांक २० गार्डन करिता ०.२३५० हे . आर जमीन 
श्री . किरण धृवनारायण बगडे व इतर १, रा . पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील आरक्षण क्रमाक २० “ गार्डन ” क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण 
वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 


वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसांचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत प्राप्त 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर-यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD - 345-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS- 2795-1267 - CR - 95 -UD - 13, dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


TheMunicipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 1 , S.No. 17 area measuring Reservation 
No. 20 “Garden ” 0.2350 H. A. of Shri Kiran Dhurvnarayan Bagde & other 1 , Pusad reserved for Agricul 
ture Zone in sanction Development Plan of Pusad Town . 

The said part ofMauje Pusad Khand - 1 , S.No. 17 area measuring Reservation No. 20 “Garden ” 0.2350 
H. Arc . of Shri Kiran Dhurvnarayan Bagde & other 1 , Pusad may be excluded from Reservation No. 20 
“Garden ” and included in the ResidentialZone in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 


The objection and suggestion in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council, Pusad . 


अ .-एक- अ -४ (१७८ ९ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी ,फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७ . 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

चे कलम ३७ 

अन्वये 

पुसद शहराच्या 
मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचेदिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचेनिश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर, मुख्याधिकारी , नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग - ३४७-२०२०. - 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७ ९५-१२६७ सीआर ९ ५ - यु.डी.१३, दिनांक २६ मे १९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -२ मधील शेत स.नं. ९/ २, ९/ ३ व ९/ ४ मधील ०.५५ हे . आर जमीन श्री . रविकुमार जुगलकिशोर 
जयस्वाल रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं.९ /२, ९/ ३ व ९/ ४ मधील ०.५५ हे . आर जमीन श्री . रविकुमार जुगलकिशोर 
जयस्वाल, रा. पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरिता समाविष्ट 
करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात . वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर-यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD - 347-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR- 95 - UD- 13, dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council, Pusad vide its General Body Resolution No. 14 , Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


१५ 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 9/2 , 9/3 & 9/4 area measuring 
0.55 H. A. of Shri Ravikumar Jugalkishor Jaiswal, Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction 
Development Plan of Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 9/2 , 9/3 & 9/4 area admeasuring 0.55 H. A. of Shri. 
Ravikumar Jugalkishor Jaiswal , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the 
Residential Zone in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objection and suggestion in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council, Pusad . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर , मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे . 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु -बांधकाम विभाग-३४९ -२०२०. – 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७९५-१२६७ सीआर ९ ५ - यु.डी.१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजुर केलेली असून ती २६ जुलै १ ९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -२ मधील शेत स.नं. १/१ अ मधील ०.७२ हे . आर जमीन श्री . रफीक अब्दुल्ला शेख मेमन , 
रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजूर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे. 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड -२ मधील शेत स.नं. १/१ अ मधील ०.७२ हे . आर जमीन श्री . रफीक अब्दुल्ला शेख मेमन , 
रा . पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरिता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत प्राप्त 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ५० . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minormodification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD - 349-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267 -CR - 95 -UD - 13 , dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council, Pusad vide its General Body resolution No. 14 Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under . 

The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand -2 , S.No. 1/1 “ A ” area measuring 0.72 H. Arc 
of Shri Rafique Abdullha Shaikha Memon , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Develop 
ment Plan of Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 1/1 area measuring 0.72 H. A. of Shri Rafique 
Abdullha Shaikha Memon , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residen 
tial Zone in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer, 
Municipal Council , Pusad . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ चे कलम ३७ 

अन्वये 

पुसद शहराच्या 
मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचे दिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजुर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर , मुख्याधिकारी, नगर परिषद , पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग- ३५१-२०२०. 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७ ९५-१२६७ सीआर ९ ५-यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १ ९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


१७ 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १/२ मधील २.६९ हे.आर जमीन श्री . सचिन सुभाष पोटे व इतर ७, रा. पुसद 
यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजुर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे . 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १/२ मधील २.६९ हे.आर जमीन श्री . सचिन सुभाष पोटे व इतर ७, रा . पुसद 
यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद 

यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात . वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५२ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD- 351-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS -2795-1267 -CR- 95 - UD- 13, dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council , Pusad vide its General Body resolution No. 14 Dated 22nd July 2019 has 
decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification is as under. 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 1/2 area admeasuring 2.69 H. A. 
of Shri Sachin Subhash Pote & Other 7 , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development 
Plan of Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand -2 , S.No. 1/2 area admeasuring 2.69 H. A. of Shri Sachin 
Subhash Pote & Other 7 , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential 
Zone in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 


The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. 


The suggestions or objections received within stipulated timewould be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR -YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council, Pusad . 


अ .-एक- अ -५ (१७८ ९ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ५३ . 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत 
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेचेदिनांक २२ जुलै २०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४ अन्वये पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचेनिश्चित झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता 
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 
त्याअर्थी, मी , निर्मला राशिनकर - यमगर , मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 

प्रारुप आदेश 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग- ३५३-२०२० . - 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस-२७९५-१२६७ सीआर ९ ५- यु.डी .१३, दिनांक २६ मे १९९ ८ अन्वये 
पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती २६ जुलै १९९ ८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद , पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १८/२ मधील १.०० हे.आर जमीन सौ . माधवी सचिन सुभाष पोटे व इतर ५, 
रा . पुसद यांच्या मालकीचे असून पुसद शहराचा मंजुर विकास योजनेच्या नकाशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दर्शविली आहे. 

पुसद नगर परिषद हद्दीतील मौजे पुसद खंड-२ मधील शेत स.नं. १८/२ मधील १.०० हे.आर जमीन सौ. माधवी सचिन सुभाष पोटे व इतर ५, 
रा . पुसद यांच्या मालकीच्या जागेवरील कृषी क्षेत्रासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात येत असून ही जागा निवासी क्षेत्राकरीता समाविष्ट करण्यात यावी. 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद , पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सर्व लोकांना अवलोकन करण्याकरिता 
ठेवला आहे. 

वरील फेरबदलाबाबत कुणालाही काही तक्रारी अथवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
दिवसाचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुसद यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात. वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापुर्वी विहित मुदतीत 
प्राप्त तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० . 


निर्मला राशिनकर- यमगर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ५४ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


DRAFT-ORDER 


No. MCP- PWD - 353-2020. 


The Development Plan of Pusad Town has been sanctioned by Maharashtra Government Urban 
Development and Public Health Department vide Resolution No.TPS - 2795-1267- CR- 95 - UD- 13, dated 26th 
May 1998 and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council , Pusad vide its General Body resolution No. 14 Dated 22nd July 2019 
has been decided to make minor Modification . The description of the proposed Minor Modification 
is as under.– 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


१ ९ 


The land in Pusad Municipal limit Mauje Pusad Khand- 2 , S.No. 18/2 area admeasuring 1.00 H. A. 
of Sau . Madhavi Sachin Pote & Other 5 , Pusad reserved for Agriculture Zone in sanction Development 
Plan of Pusad Town . 


The said part of Mauje Pusad Khand - 2 , S.No. 18/2 area admeasuring 1.00 H. A. of Sau . Madhavi 
Sachin Pote & Other 5 , Pusad may be excluded from Agriculture Zone and included in the Residential 
Zone in Development Plan of Pusad Town . 


The part plan showing the above Minor Modifications is made available for public inspection during 
office hours on all working days in the office of the Municipal Council, Pusad . 


The objections and suggestions in respect of above proposed modification received in writing within 
30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The suggestions or objections received within stipulated time would be considered before submit 
ting the proposal to Government for saction . 


Pusad : 
Dated the 11th February 2020 . 


NIRMALA RASHINKAR - YAMGAR , 

Chief Officer , 
Municipal Council, Pusad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


